डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे 
आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३) या 
राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक : ०८ मार्च, २०२३ 
वाचा:- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२ 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
क्रमांक कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.६२/२५३/२०२२-२३, दि. ४.०८.२०२२ 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांचे क्रमांक कक्ष-१/योजना/ प्र.क्र.१८/ 
चाबा/ ५४६/२०२२-२३, दि. २७.०७.२०२२ 
) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. १७.०८.२०२२ 
५) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११, दि. १२.१०.२०२२ 
६) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.१५/फ-११, दि. २९.१२.२०२२ 
७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि०८.०२.२०२३ 


— 


6 


प्रस्तावना :- 


सामाजिक वनीकरणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरिता सामाजिक 
वनीकरणांतर्गत “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण 
(२४०६ ८६१३)” या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ करिता ५०- इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत रू.२०००.०० लक्ष 
इतका नियतव्यय अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. 


०२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद दिनांक ०४.०४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये, 
वित्तीय वर्ष सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ 
च्या प्रथम नऊमाहीकरिता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा 
अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच वित्त 
विभाग संदर्भाधीन दिनांक ०८.०२.२०२३ रोजीच्या परिपत्रान्वये ५०- इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत ७०% 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


०३. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ 
८६१३)” या योजनेंतर्गत रु.१८४४.८४ लक्ष निधीचा चालू बाब प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झाला असून, 
सन २०२२-२३ करीता मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात 
आली आहे. उक्त संदर्भ क्रमांक ४ ते ६ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत 
अर्थसंकल्पित रकमेच्या ४९% म्हणजेच एकूण रू.७००.०० लक्ष निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. आता 
या योजनेंतर्गत कामांसाठी ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टांतर्गत 29% रु.२८०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण (२४०६ ८६१३” या 
योजनेंतर्गत ५०-इतर खर्च या उदिष्टांतर्गत २१% निधी म्हणजेच रू.२८०.०० लक्ष निधी वितरित करण्यास याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार, विहीत अटी व शर्तीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत 
वेळोवेळी आढावा घ्यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


०३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर हे वर्ष २०२२-२३ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


०४. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता वितरित केलेला निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली व्यतिरिक्त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 


०५. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदी व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


०६. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.५५/फ-११ 


०७. सदर योजनेंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणीक्र. सी-७, 

२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) 

(03) (०४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रोपवाटीकांचे आधुनिकीकरण व 
बळकटीकरण (२४०६ ८६१३), ५०- इतर खर्च 


०८. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दिनांक ०४.०४.२०२२, दिनांक ०८.०२.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक 
तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


०९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३०८१८२८३४९११९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
INGALE VINAYAK : 
BALASAHEB 00000 
(विनायक बा. इंगळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 

५. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सवी/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा./ उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा). 
७. विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे). 

८. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर. 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूळल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव/अवर सचिव(सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती फ-११. 


०८ Av AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


